रेशीम संचालनालयांतर्गत क्षेत्र सहायक 
यांच्या विनंती बदलीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन आदेश क्र.सपववि-४००२७/५/२०२४-)॥४५९५एारा(€ए1,1'एराः-('॥॥॥॥) 
१४ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- ३० सप्टेंबर, २०२४ 


शासन आदेशा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४ व कलम ४ (५) मधील 
तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खाळील तक्‍यात नमूद 
क्षेत्र सहायक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
शि ? 3 8 
eal . | Haas प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, | जिल्हा रेशीम कार्यालय, 
अमरावती अमरावती 
२.  श्री.एस.एम.देठे जिल्हा रेशीम कार्यालय, | प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, 
अमरावती अमरावती 
३. | श्री.पि.यु.भंडारे जिल्हा रेशीम कार्यालय, नांदेड जिल्हा रेशीम कार्यालय, 
परभणी 
४. । कु.के.एम.जाधव जिल्हा रेशीम कार्यालय, | जिल्हा रेशीम कार्यालय, नांदेड 
परभणी 
५.  श्री.जी.बी.भेसारे जिल्हा रेशीम कार्यालय, | जिल्हा रेशीम कार्यालय, भंडारा 
अर्जुनी मोरगांव, जि.गोंदिया 
६.  श्री.डी.पी.भैरम जिल्हा रेशीम कार्यालय, वर्धा । जिल्हा रेशीम कार्यालय, 
अर्जुनी मोरगांव, जि.गोंदिया 
७. । श्रीमती के.एम.नागरगोजे | जिल्हा रेशीम कार्यालय, | जिल्हा रेशीम कार्यालय, 
अहमदनगर छत्रपती संभाजी नगर 


२. संचालक (रेशीम) यांनी बदली करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करून, त्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या सूचना 
द्याव्यात व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः सपववि-४००२७/५/२०२४-०९७९5॥0(॥_1(॥१६-७॥ 


३. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रूजू व्हावे व 
पदभार स्विकारल्याचा अहवाल संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर यांच्यामार्फत 
शासनास सादर करावा. 
४. वरील विनंतीने बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी पदग्रहण 
अवधी तसेच प्रवास भत्ता व इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 
uy, सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९३०१८१२१५७२०२ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRADDHA DEVEN : 
KOCHAREKAR 


(श्रध्दा कोचरेकर ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग यांचे खाजगी सचिव. 

संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/ २ , मुंबई / नागपूर. 

उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर / नागपूर. 

सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर / पुणे / अमरावती. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी / नांदेड / भंडारा / गोंदिया / छत्रपती संभाजीनगर / 

अहमदनगर. 

७ जिल्हा रेशीम कार्यालय, परभणी / नांदेड / भंडारा / गोंदिया / छत्रपती संभाजीनगर / 
अहमदनगर. 

८) संबंधित क्षेत्र सहायक (रेशीम संचालनालयामार्फत) 

९) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


